मालेगांव,  जिल्हा-नाशिक येथे 
अल्पंसख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता नवीन areal 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : औप्रसं २०१५/प्र.क्र.१५७/का-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३.१२.२०१८ 


वाचा : १. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
मुंबई यांचा दिनांक २१.०९.२०१६ रोजीचा प्रस्ताव 
२. मा. मुख्य सचिवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दिनांक १८.११.२०१८ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना - 

मा.पंतप्रधानांच्या पंधरा कलमी कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांमध्ये अल्पसंख्याकांकरिता 
शिक्षणाच्या संधीमध्ये वाढ करणे तसेच आर्थिक विकास आणि रोजगारांमध्ये अल्पसंख्याकांकरिता 
समान वाटा उपलब्ध करुन देणे, ही मुख्य उदिष्टे आहेत. तसेच देशातील अल्पसंख्यांक 
समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना 
करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने नियुक्‍त केलेल्या न्या.सच्चर समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी 
या समाजातील शिक्षणाच्या आवश्‍्यकतेबाबत केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने अल्पसंख्यांक 
विद्यार्थ्यांकरिता मालेगाव, जिल्हा-नाशिक येथे नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक २१.०९.२०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये मालेगाव, जिल्हा-नाशिक या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांसाठी ४६० प्रवेशा क्षमतेचे प्रत्येकी २ तुकड्यांचे १० व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा 
प्रस्ताव सादर केला होता. 


यासंदर्भाने दिनांक १८.११.२०१८ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 
माळेगाव, जिल्हा-नाशिक येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता येथे नवीन शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

माळेगाव, जिल्हा-नाशिक येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याकरिता ४६० प्रवेशा 
क्षमतेची आणि प्रत्येकी २ तुकड्यांचे १० व्यवसाय अभ्यासक्रम असलेली नवीन शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रसं २०१५/प्र.क्र.१५७/का-८ 


२. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रम व प्रवेशक्षमता :- 
सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये पुढीलप्रमाणे अभ्यासक्रम व प्रवेशक्षमता मंजूर करण्यात येत 


आहे : 

अ.क्र व्यवसाय तुकडयांची | प्रवेशक्षमता 

संख्या 
Lae यांत्रिक मोटारगाडी २ ४२ 
२ | तारतंत्री २ ४२ 
३ | नळकारागीर २ 42 
४ | ड्रेस मेकिंग २ ४२ 
५ | बेसिक कॉस्मेटालॉजी (महिलांकरिता) २ प्‌२ 
६ | जोडारी २ ४२ 
वीजतंत्री २ ४२ 
८ | यांत्रिक प्रशितन व वातानूकूळीकरण २ पर 
९ | आरेखक स्थापत्य २ 42 
| 9 | विव्हींग टेक्निशियन २ ४२ 
एकूण २० ४६० 


३. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी आवश्‍यक पदनिर्मिती व पदभरती :- 

सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, त्यातील पदे व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचारी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखाली राहतील. या औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थेतील सर्व पदे विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाकडून भरण्यात येतील. मालेगाव, जिल्हा नाशिक येथे नवीन शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी निर्माण करावयाच्या पदांची संख्या, वेतनश्रेणी व अंदाजित खर्च 
याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र पदाचे नाव वेतनश्रेणी एकूण | पदांचे वेतन 
पदे | वार्षिक वेतन 
(रुपये 
लाखात) 
fain प्राचार्य FT -9 (क) | 94400-32900 ग्रेड वेतन रु.५४०० | 09 | ७.०८ 
२ गट निदेशक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४४०० ०२ ८.६८ 
३ शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४३०० २० ८४.२० 
४ गणित निदेशक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४३०० za ४.२१ 
षु चित्रकला ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४३०० मि ४.२१ 
निदेशक 
शिक्षकीय पदे एकूण | २५ । १०८.३८ 
मुख्य लिपिक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु.४२०० | ०१ | ४.१८ 
वरिष्ठ लिपिक 4200-20200 ग्रेड वेतन रु.२४०० | ०३ ७.११ 
सहायक ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु.१९०० णि २.२२ 
भांडारपाल 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रसं २०१५/प्र.क्र.१५७/का-८ 


९ कनिष्ठ लिपीक 4200-20200 ग्रेड वेतन रु.१९०० | ०३ ६.६६ 
१० | शिपाई ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रु.१३०० ०२ ३.६० 
hal q  । चतुर्थश्रेणी ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रु.१३०० ०५ ९.०० 
कर्मचारी 

शिक्षकेत्तर पदे एकूण | १५ ३२.७७ 

१२ । पहारेकरी ठेकापध्दती (रु.१७००० प्रमाणे) 03 ६.१२ 
१३ | सफाईंगार ठेकापध्दती (रु.७५०० प्रमाणे) कि १ ०.९० 
ठेका पध्दती एकूण | ०४ |. ७.०२ 


एकूण | ४४ | १४८.१७ 


४. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे :- 
मालेगाव, जिल्हा नाशिक येथील नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी खालील प्रमाणे 
आवर्ती व अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


वार्षिक आवर्ती खर्च 
अ.क्र. बाब तरतूद 
(रुपये लाखात) 
पिं . | वेतन १४८.१७ 
२. | विद्यावेतन १.६६ 
३. | कच्चा माल ११.०४ 
४. | कार्यालयीन खर्च व प्रवास खर्च, इतर खर्च २.०० 
एकूण १६२.८७ 
अनावर्ती खर्च 
अ.क्र बाब तरतूद 
(रुपये लाखात) 
il इमारत बांधकाम ६५०.०० 
२. । यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी आवश्‍यक निधी २९३.०० 
३. | टुल्सव इक्वीपमेट खरेदीसाठी आवश्‍यक ३५.०० 
निधी 
एकूण ९७८..०० 


अनावर्ती खर्चासाठीचा रु.९७८.०० लक्ष इतका निधी अल्पंसख्याक विकास 
विभागामार्फत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


५. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे :- 

सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात 
येईल. याकरिता आवश्‍यक निधी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रसं २०१५/प्र.क्र.१५७/का-८ 


६. लेखाशिर्ष :- 

यावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २००- इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना,(०१) (०६) अल्पसंख्याक 
वस्तीतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान देण्यासाठी सहायक अनुदान (२२३५ ए १२२) ३१ 


सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षामधून नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने देण्यात 
येईल. 


७. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेशाकरिता जागांचे आरक्षण :- 

सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत अल्पंसख्याक समुदायातील विद्यार्थ्याकरिता एकूण 
क्षमतेच्या ७० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येतील व उर्वरित ३० टक्के जागा सर्वसाधारण व 
राखीव प्रवर्गाच्या उमेदवारातून प्रचलीत प्रवेश नियमानुसार भरण्यात येतील. ७० टक्के 
कोट्यामधून प्रवेशाकरिता पुरेशा प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत तर अज्ञा Rat 
जागांवर सर्वसाधारण व राखीव प्रवर्गाच्या उमेदवारांना प्रवेश देण्यात येईल. 


८. या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या 
अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. 


९. सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे निरिक्षण करण्याचे अधिकार अल्पंसख्याक विकास 
विभाग व कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे अधिकारी किंवा विभागाने नेमुन दिलेले 
प्रतिनिधी यांना राहतील. 


१०. सदर शासन निर्णय दिनांक १८.११.२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील 
निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०३१७२७२०१३१४ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Shyam Arjunrao यया 


t=Maharash 
2.5.4.20=ebdccd1ea7bd29723d76653e72dddcc5cf97ff4fb 


T a g a d e 69ce412d0d3c6d5c23adc3e, cn=Shyam Arjunrao Tagade 


Date: 2018.12.03 17:37:31 +05'30' 


याम तागडे) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपालाचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Cc ww A Oo 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रसं २०१५/प्र.क्र.१५७/का-८ 


५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
८. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

९. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 

१०. जिल्हाधिकारी, नाशिक 

११. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४, व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग (कार्या. १४७५) 

१५. अवर सचिव, कार्यासन ७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती (का-८). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


